महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
वेतनेतर बाबींकरिता सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षात वाहन दुरुस्ती तसेच 
कार्यालयीन खर्चाकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- राअआ/२०१५/प्र.क्र.१५६/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दि. २७मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
(9) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि- २०१७/प्र.क्र. ३१/का-७, 
दि. १९ एप्रिल, २०१७. 
(2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ०१ एप्रिळ, २०१७. 
(३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दि. १८ एप्रिळ, २०१७. 
(४) शासन निर्णय HATH VISA /२०१७/ प्र.क्र. ५५/का-९ , दि.१९ मे, २०१७ 
(५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २०१८. 
(६) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राआआ/आस्था/वा.दु.दे./ 
प्र.क्र. २३३/२०१८/का-२ , दि. १४/०२/२०१८. 
(७) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राआआ/आस्था/अनु. मागणी/ 
प्र.क्र. १५/२०१८/का-२ , दि. २१/०३/२०१८ 


प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०१७-१८ या आर्थिक 


वर्षात शासकीय वाहनांची दुरुस्ती, कार्यालयीन खर्च, सनदी लेखापाल यांची फी या करिता 
वेतनेतर खर्च भागविण्याकरिता मंजूर अर्थसंकल्पित निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाज 


कल्याण, २००इतर कार्यक्रम (०१(१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९, 


(योजनेतर/दत्तमत) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशीर्षांतर्गत माहे एप्रिल,२०१७ ते 
मार्च,२०१८साठी ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) या उदिष्टाखाळी रु.६० लाख एवढा निधी 


अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. त्यापैकी माहे एप्रिल, २०१७ ते डिसेंबर, २०१७ करिता सदर 
मंजूर निधीच्या ८० टक्के निधी मर्यादेपर्यंत वितरीत करण्यासाठी उपरोक्त क्र. १, २ व ३ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ/२०१५/प्र.क्र.१५६/का-९ 


शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या ८०% च्या मर्यादेत मंत्रालयीन विभागांना अनुदान 
वितरित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी ८०% च्या मर्यादेत राहून माहे एप्रिल, २०१७ ते 
जुले, २०१७ या चार महिन्यांकरिता ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उदिष्टाखाली 
रू.१५,००,०००/-(अक्षरी रुपये पंधरा लक्ष फक्त) इतके अनुदान महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग, मुंबई यांना वितरित करण्यात आले आहे. 


आता महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यालयीन खर्चाकरिता सन २०१७-१८ 
मध्ये २२३५-५-२४९-३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाश्ीर्षांतर्गत सुधारित अंदाजानुसार 
एकूण रु.५४,००,०००/- इतकी तरतूद आहे. त्यापैकी रु.१५,००,०००/- इतकी निधी संदर्भ क्र. ४ 
अन्वये वितरीत करण्यात आली असून संदर्भ क्र.७ अन्वये रु.१२,२५,०००/- इतका निधी खर्च झाला 
असून उर्वरित रु.२,७५,०००/- महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे शिल्लक आहे. त्यास 
अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सुधारित अंदाजापैकी 
(रु.५४,००,००० - रु.१५,००,०००) रु. ३९,००,०००/- इतका निधीच्या मर्यादेत राहून ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उददिष्टाखाळी रू.४,८०,०००/-(अक्षरी रुपये चार लक्ष ऐंशी हजार 
फक्‍त) इतके अनुदान खाली दर्शविलेल्या निधी विवरणाप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर 
मंजूर निधी सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांना कळविण्यात येते की, ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला 
आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य राहील. 


मागणी क्र.झेडई-१ २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम 
(०१)(१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए We, (योजनेतर /दत्तमत)३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेतर ) 


अ. क्र. बाबी मागणी केलेल्या निधी (रुपये) 
= वाहन दुरुस्ती खर्च (सन २०१४-१४ ते २०१६-१७ रु.७,००,०००/- 
पर्यंतचे देयके ) 
२ पेट्रोल रु.५,०००/- 
३ सनदी लेखापाल यांची फी रु. ५०,०००/- 


म.रा. अ. आयोगाने एकूण मागणी केलेली रक्‍कम रु. ७,५५,०००/- 


(वजा) म.रा. अ. आयोगाकडे शिल्लक रक्‍कम - रु. २,७५,०००/- 


म.रा. अ. आयोगास मंजूर करण्यात आलेला निधी रु.४,८०,०००/- 


(अक्षरी रुपये चार लक्ष ऐंशी हजार फक्त) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ/२०१५/प्र.क्र.१५६/का-९ 


२. सदर निधी सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०१७-१८ च्या मासिक निधी विवरण पत्रात 
दर्विल्याप्रमाणे आपल्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेपर्यंतच राहील याची दक्षता घ्यावी. या 
आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेल्या रकमेमधून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता 
प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) तसेच संदर्भ H.2 शासन परिपत्रक, वित्त विभाग अन्वये विहित 
अटी व तरतुदींचे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने करावे. 
३. उपरोक्त रक्कम २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाज कल्याण, २००, इतर 
कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९, (योजनेतर/दत्तमत) ३१, सहायक 
अनुदान (वेतनेतर) या उप लेखाशीर्षांखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 
४. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,दि.१७एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग (१) क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, दि. ०१ एप्रिल, २०१७. आणि (२) अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, दि.१८एप्रिल, २०१७ मधील अटींची पुर्तता होत असून, प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२७१७५९०३३२१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 

Dinesh M. ee ee 


partment, pos! = , st= शी 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e092 
7ff26c0f01 6fdf, 


Sonavane d [somone quan मक 
(दि.मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 


१) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 
2) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपूर, 
३) संचालक, लेखा व कोषागारे, 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

७) अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८)कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


